केंद्र सहाय्यित (६०:४०) राष्ट्रीय Wye अभियानाच्या 
वैरण व पशुखाद्य या उप-अभियानांतर्गत गवताचे गठ्ठे 
तयार करण्याचे मशिन वाटप योजनेकरिता सन 
२०१९-२० मधील अखर्चित निधी सन २०२१-२२ च्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून वितरण करणेबाबत. 

केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष २४०३डी८८३) 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२१/प्र.क्र. २७/अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १६ डिसेंबर, २०२१ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.०६.०४.२०२१ 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१ 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१४.१०.२०२१ 
४) कृषि व पदुम विभागाची नस्ती क्र.बीडीएस-२०२१/प्र.क्र.१६१/पदुम-४ 


शासन निर्णय :- 

केंद्र सहाय्यित (६०:४०) राष्ट्रीय WIA अभियानाच्या वैरण व पश्युखाद्य या उप-अभियानांतर्गत गवताचे गठ्ठे 
तयार करण्याचे मशिन वाटप या योजनेसाठी अनुसूचित जाती घटकांकरिता सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता 
मागणी क्र.एन-३, २४०३-पश्युसंवर्धन, (9८९)-अनुसूचित जाती उपयोजना, (०१) अनुसुचित जातीसाठी घटक 
कार्यक्रमांतर्गत योजना (०१) (२२) राष्ट्रीय ws अभियानांतर्गत गवताचे गठ्ठे तयार करण्याचे मशीन वितरणासाठी 
अर्थसहाय्य (६०टक्के केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) ३३-अर्थसहाय्य (२४०३७८८३) या लेखाशिर्षाखाली रु.११०.०० लाख 
इतका निधी अर्थसंकल्पीत आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०६.०४.२०२१, दि.२४.०६.२०२१ व दि.१४.१०.२०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये राज्यात कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेली महामारीची परिस्थिती विचारात घेऊन सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षाकरिता निधी वितरीणाची कार्यप्रणाली ठरवून दिलेली असून कार्यक्रमांतर्गत योजनांच्या ६० टक्के मर्यादेत 
खर्चासाठी नियोजनात्मक सूचना केलेल्या आहेत. राष्ट्रीय पशुधन अभियानाच्या वैरण व पद्युखाद्य या उप- 
अभियानांतर्गत गवताचे WS तयार करण्याचे मशिन वाटप या योजनेसाठी अनुसूचित जाती घटकांकरिता केंद्र 
शासनाने सन २०१९-२० मध्ये वितरीत केलेला निधी व अखर्चित सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या तरतूदीमधून खर्च 
करण्यासाठी (०१) (२२) राष्ट्रीय UIs अभियानांतर्गत गवताचे गठ्ठे तयार करण्याचे मशीन वितरणासाठी अर्थसहाय्य 
(६०टक्के केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) ३३-अर्थसहाय्य (२४०३८८३) या लेखाशिर्षाखाली रु.३०.०० लाख इतका निधी 
प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव (पदुम), पदुम विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणाळीवर 
वितरीत करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. कोव्हीड-१९ मुळे राज्याची 
आर्थिक स्थिती अतिशय गंभीर स्वरुपाची राहण्याची AAT असल्याने सदर वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक 
अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. सध्याच्या शासकीय धोरणास 
अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या 
तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक 
उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, समाजकल्याण, संबंधित 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२१/प्र.क्र. २७/अर्थसंकल्प (विघयो) 

प्रादेशिक उप आयुक्‍त, सामाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व कृषी व पदुम विभाग यांना प्रत्येक 
महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 

३. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 

४. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०६.०४.२०२१, दि.२४.०६.२०२१ दि.१४.१०.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयातील 
दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावी. 

ष्‌. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०६.०४.२०२१, दि.२४.०६.२०२१ व दि.१४.१०.२०२१ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वयेन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेलया अधिकारात आणि वित्त विभागाचा 
अनौपचारीक संदर्भ क्र.९९४/व्यय-१४, दि.२४.११.२०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११२१७१२४७२६१९२२ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Prashant Pundlik Wagh 
Gf 


Prasha nt a 1 A aris partment, postalCode=400032, क टिक 


fod 1 e68c290a7221620636ede8425d6a870: 
0240f18d726b6c8e6b832, 
Pp n | | k W h serialNumber=: 5599270e38b296e5e5d814ff597656 1a3ec66d8, 
1 75aeb425d735e1d7c12140929, cn=Prashant Pundlik Wagh 
Date: 2021.12.17 12:48:28 +05'30 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


Ee) 


सचिव, कृषी व पदुमण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आयुक्त, AA, महाराष्ट्र राज्य 

सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त (समाजकल्याण) (समाजकल्याण आयुक्‍तालयामार्फत) 
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, yar मजला, विधानभवन, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग. 


“foe eS Se जी 


८“? 


पृष्ठ २ पैकी २ 


